डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रमांतर्गत समाविष्ट 
हिंगोली जिल्हयातील मौजे पळशी तालुका 
“सेनगाव”अशी सुधारणा करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : डोंविका-२००९/प्र.क्र. ६ /का-१४८१-अ 
मादाम कामा,मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :-११ जुलै, २०१९. 


वाचा :- 9) नियोजन विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक : डोंविका-२००९/प्र.क्र. ६/ का-१४८३, 
दि.१८ जानेवारी, २०१०., 
२) नियोजन विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक : डोंविका-२००९/प्र.क्र. ६/ का-१४८३, 
दि.३१ जुले, २०१२. 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रमांतर्गत समाविष्ट तालुक्यांच्या विभाजनामुळे, हिंगोळी व बीड 


जिल्हयातील डोंगरी उपगटामध्ये समाविष्ट असलेल्या गावांच्या तालुक्यांच्या नावामध्ये बदल झाल्यामुळे, 


नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र.डोंबिका-२००९/प्र.क्र.६/का.१४८३, दि.३१ जुले, २०१२ अन्वये हिंगोली 


व बीड जिल्हयातील डोंगरी तालुक्यांच्या व गावांच्या नावात सुधारणा करण्यात आली. सदर शासन 


निर्णयातील “परिशिष्ट -२, हिंगोळी उपगट तालुक्यातील गावांची यादी” मध्ये “अ.क्र. ३६, यादीतील 


क्र.२७, यादीतील नाव- फासेले, प्रस्तावित दुरुस्त नाव-पळसी, सद्याचा तालुका- हिंगोली” असे दर्शविण्यात 


आले आहे. मौजे पळशी या गावाचा सद्याचा तालुका -हिंगोली अशी नोंद तांत्रिक चुकीमुळे झाली आहे. 


त्यामुळे परिशिष्ट -२ हिंगोली उपगट तालुक्यातील गावांची यादी येथे दर्शविण्यात आलेले अ.क्र.३६, 


प्रस्तावित दुरुस्त नाव -पळसी, सद्याचा तालुका-“हिंगोळी” याऐवजी सद्याचा तालुका “ सेनगाव ” असे 
वाचावे. 


2. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०१९०७१११२२७४४४७१६ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
VIJESING es a 


2,5.4.20=5494d2ad3a3bcSddd66daf9a8fl 7ceecSe2d7d4 
F ATTE S | N G VA SAVE b6a8bba99c5 1d275801bcdf1b, cn=VIJESING FATTESING 

VASAVE 

Date: 2019.07.11 12:36:16 +05'30° 


( वि.फ. वसावे ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
(१) मा.राज्यपालांचे सचिव, 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः डोंविका-२००९/प्र.क्र.६/ का-१४८१-अ 


२) मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, 

३) सर्व मा.मंत्री/राज्यमंत्री यांचे स्वीय सहाय्यक, 

४) मा.विरोधी पक्ष नेता विधान सभा/विधान परिषद यांचे स्वीय सहायक. 
५) सर्व मा.विधानमंडळ सदस्य, 

६) शासनाचे मुख्य सचिव, 
) 
) 


७) शासनाचे सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, 

८) सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 

९) विभागीय आयुक्‍्त,औरंगाबाद 

(१० महालेखापाल ५८, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 

(११ महालेखापाल ५८ (लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 

(१२) जिल्हाधिकारी, ठाणे, रायगड-अलिबाग, पुणे,अहमदनगर, यवतमाळ,नांदेड,नाशिक, 
सिंधुदुर्ग,नंदूरबार,जळगाव,रत्नागिरी,सातारा,सांगली,कोल्हापूर,औरंगाबाद,बीड, 
हिंगोली, अमरावती,बुलढाणा,अकोला,धुळे,पालघर. 

(१३) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद,हिंगोली. 

(१४) विशेष कार्य अधिकारी (नियोजन) विभागीय आयुक्तांचे कार्यालय,औरंगाबाद. 

(१५) जिल्हा नियोजन अधिकारी,हिंगोली. 

( 

( 


( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 


१६) जिल्हा कोषागार अधिकारी,हिंगोली 
१७निवड नस्ती (का.१४८१-ओ) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


